सन 2022-23 मध्ये अर्थसंकल्पित 
निधीमधुन संगणक व झेरॉक्स मशीन 
इ.यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री साहित्य 
खरेदीच्या रू.१६०.०० लक्ष इतक्या 
निधीच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : खरेदीप्र-२०२२/प्र.क्र.२०८/व्यशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दि. १३ ऑक्टोबर, 2022 


संदर्भ - १. संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांचे क्र.१२/नियोजन/खरेदी/प्रमा/२०२२- 
२३/प्र.क्र.२९/२७८, दि.२३.०८.२०२२ व दि.२७.०९.२०२२ 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, दि.१७.०४.२०१५ 
३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६, 
४. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र.भांखस-२०१ प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, 
दि.२४.०८.२०१७ व दि.०८.१२.२०१७ 
. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. कौविउ/ २०२२ / 
प्र.क्र.१२/प्रशा-१, दि.११.०२.२०२२ 
६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 


Cc 
es 


प्रस्तावना : 

विकास Bry सामाजिक व सामुहिक सेवा उपविकास शिर्ष तंत्रशिक्षण “व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालयाचे बळकटीकरण करणे” या राज्यस्तरीय सर्वसाधारण योजनेस शासन निर्णय 
दि.०३ फेब्रुवारी २०११ अन्वये योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

त्याअनुषंगाने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे बळकटीकरण करणे या योजनेंतर्गत 
यंत्रसामुग्री या उद्दिष्टांतर्गत उपलब्ध असलेली तरतुद ही व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील प्रशासकीय कार्यालयातील कामकाज व दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्‍यक 
असलेली यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. यामधुन व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालये, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय, 
महाराष्ट्र राज्य Greg विकास परीक्षा मंडळ या कार्यालयासाठी संगणक, झेरॉक्स मशीन इ. खरेदी 
करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार उपरोक्त खरेदीस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

अ) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्या संदर्भ क्र.१ अन्वये 
शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार विकास शिर्ष सामाजिक व सामुहिक सेवा, उपविकास 
शिर्ष तंत्रशिक्षण “व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे बळकटीकरण करणे” या 
राज्यस्तरीय सर्वसाधारण योजनेस सदंर्भाधिन दि.०३ फेब्रुवारी २०११ अन्वये योजना 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदीप्र-२०२२/प्र.क्र.२०८/व्यशि-४ 


राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य वार्षिक योजना २०२२-२३ या 
वर्षात रू.१६०.०० लक्ष (एक कोटी साठ लक्ष फक्त) इतका निधी अर्थसंल्कपित झालेला आहे. 
सदर अर्थसंकल्पित झालेल्या निधीपैकी वितरीत झालेल्या वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.६ अन्वये 
दिलेली ६० cabal वितरीत कमाल मर्यादा व यानंतर निर्गमित होणाऱ्या शासन निर्णयानुसार 
वितरीत होणाऱ्या कमाल मर्यादा आणि खालील अटी व शा्तीच्या अधिन राहून वरील 
प्रस्तावाकरिता रू. १६०.०० लक्ष (एक कोटी साठ लक्ष फक्त) इतक्या यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्रीच्या खरेदीच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
आओ सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री विनिर्देश गरजेनुसार अद्यावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. 
बौ सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री तांत्रिक विनिर्देश (Technical Specification) & संबंधित 
तज्ञांनी मान्य केल्याप्रमाणे व कोणत्याही विशिष्ट कंपनीस फायदा होईल अशा रितीने तयार केले 
नसल्याबाबतची खातरजमा करण्यात यावी. तसेच प्रस्तावातील परिशिष्टात समाविष्ट असलेल्या 
बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 
क) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भासंख-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग-३/उद्योग- 
४, दि.०१.१२.२०१६ व त्या विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयान्वये शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील अटी व शर्ती 
आणि तरतूदीनुसार, काटेकोरपणे पालन करुन, विहीत पध्दतीने यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
प्रक्रिया राबविण्यात यावी. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये व विभागाच्या दि. ११.०२.२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये गठीत केलेल्या समितीच्या मान्यतेने यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची कार्यवाही 
करण्यात यावी. तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीयनियमावली, 
अर्थसंकल्पिय नियम पुस्तकेतील तरतूदी व सर्व अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
S) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय दि.०१.१२.२०१६ व दि. २४.०८.२०१७ अन्वये 
दिलेल्या अटींच्या व शर्तीच्या अनुषंगाने Gem Portal च्या माध्यमातून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
प्रक्रिया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय खरेदी देयके कोषागारातून आहरीत करु नयेत. 
इ प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीचे दर हे अंदाजित 
आहेत. त्यामुळे प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत व संबंधित पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी 
खातरजमा करावी. 
ई. खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यावर त्यांची साठवणूक व वितरण करणे तसेच 
सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री विनावापर पडून राहणार नाही व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल 
यांची दक्षता सक्षम प्राधिकारी यांनी घ्यावी. 
उ) वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दि.०४/०४/२०२२ मधील तरतूदीनुसार वितरीत होणाऱ्या 
निधीच्या मर्यादेत तसेच त्या विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार वितरीत होणाऱ्या 
निधीच्या मर्यादेतच सदर खरेदीवरील खर्च भागविण्यात यावा. तसेच सदर शासन निर्णयातील अ.क्र.१४ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार पुरवठादारकांना देयके अदा करण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदीप्र-२०२२/प्र.क्र.२०८/व्यशि-४ 
२. यावर येणारा खर्च मागणी क्र. २२०३ तंत्रशिक्षण (०१) (०३) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


संचाळनालयाचे बळकटीकरण करणे (राज्यस्तर) (२२०३ ३४६२) या लेखाशिर्षाखाली ५२ यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री या उद्दिष्टांतर्गत खर्ची टाकण्यात येवून मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची खरेदीची कारणे विचारात घेऊन राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थांकरेता आवश्यक असलेली यंत्रसामुगी व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनिमय, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ अनुसार वित्तीय 
अधिनियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील अ.क्र. ३ नियम क्र. ७; अ.क्र.४, 
नियम क्र.७; अ.क्र.२६-अ नियम क्र.७६; अ.क्र.२७-अ नियम क्र.७६; अ.क्र.२७-ब नियम क्र.७६; अ.क्र.२८ 
नियम क्र.७६: अ.क्र.३७ नियम क्र.९० अन्वये प्रशासकीय विभागास अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. 
त्याअधिकाराचा वापर करून सदर शासन निर्णय प्रधान सचिव, Hed, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१३१७२०५४१८०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRABHAKAR A 
SANKHE 


(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
४. संबंधित निवासी लेखाधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
५. संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय. (संचालनालयामार्फत) 
६. संबंधित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (संचालनाळयामार्फत) 
७. निवडनस्ती (व्यशि-४) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


